राष्ट्रीय छात्र सेनेमधील ३६ महाराष्ट्र बटालियन, 
राष्ट्रीय छात्र सेना, पुणे यांना |IGSC-2022 
( Selection Trials Cum Coaching Camps ) 
या प्रशिक्षण शिबिराकरीता निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्र:- राछासे-२६२२/प्र.क्र.६२/क्रीयुसे-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २० जुले, २०२२. 
वाचा :- 
१) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र.राछासे/अर्थ प्रशिबीरे/२०२२-२३/का-५/ 
२६५९, दि. १२/०७/२०२२ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दि. १७ एप्रिळ, २०१५ 


प्रस्तावना :- 

शिक्षण संस्थेतील माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यासाठी सन १९४८-४९ मध्ये 
राष्ट्रीय SAGA दलाची देशव्यापी स्वरुपात स्थापना करण्यात आली असून राष्ट्रीय छात्रसेनेची तरतूद व 
रचना करण्याच्या दृष्टीने "राष्ट्रीय छात्रसेना कायदा, १९४८" हा अधिनियम करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय छात्र 
सेनेमधीळल छात्रांना नेमबाजी हा उपक्रम राबविण्यात येतो. यामध्ये महाराष्ट्र राज्यातील राष्ट्रीय छात्रसेनेचे छात्र 
दरवर्षी सहभागी होत असून त्यात विशेष प्राविण्य मिळवितात या छात्रांमधून महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय व 
आंतरराष्ट्रीय खेळाडू मिळाले आहेत. राष्ट्रीय छात्र सेनेमधील ३६ महाराष्ट्र बटालिय, राष्ट्रीय छात्र सेना, पुणे 
यांना IGSC-2022 ( Selection Trials Cum Coaching Camps ) या प्रशिक्षण शिबिराकरीता निधी उपलब्ध 
करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : - 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि. १७.०४.२०१५ 
मध्ये निर्देशित केल्यानुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग दोन, उपविभाग दोन मधील अ.क्र. ४ 
नियम ०७ नुसार अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपकरणे संच विकत घेण्यासाठी मंजूरी देण्याचे पूर्ण 
अधिकार संबंधित प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार, राष्ट्रीय छात्र सेनेमधील ३६ 
महाराष्ट्र बटालियन राष्ट्रीय छात्र सेना, पुणे यांना |IGSC-2022 ( Selection Trials Cum Coaching Camps ) 
या प्रशिक्षण शिबिराकरीता रू. १४,३७,८१५/- ( अक्षरी रूपये चौदा लक्ष सदतीस हजार आठडो पंधरा फक्‍त ) 
इतका असल्याने प्रशासकीय विभागाच्या मान्यतेने सदरहू रकमेची देयके पारित करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२६२२/प्र.क्र.६२/क्रीयुसे-३, 


२. राष्ट्रीय छात्र सेना, (२२०४ ००१६)-२१, सामग्री व पुरवठा या लेखाशिर्षाखाळी या योजनेअंतर्गत 
उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून उक्त खर्च भागविण्यात यावा. उक्त रक्‍कम कोषागारातून आहरित 
करणेकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून संबंधित गट प्रमुख, गट मुख्यालय, राष्ट्रीय छात्र सेना यांना 
प्राधिकृत करण्यात येते. तसेच आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत 
करण्यात येते. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०७२०१५५४४४६४२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ला 
5 U N | L S U RYA KA N गृ rs peal OF MAHARASHTRA, ‘SCHOOL EDUCATION AND 


1de42797ba0b88d461 Sdaa9566ad8fa49d: '950208576d69ab9dbi 


HAN J E sn cn=SUNIL — a aes ee 
(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई यांचे सचिव, 


मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव 

मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव 

मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्य मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 

मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११) अतिरिक्‍त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१२) महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 

१३) महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

qx) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

) विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई 

) 

) 

) 

) 

) 


A 


CC ww 


£38) 


CS Co 
:_- २व.> er De Sel IS ss else sles le 


wena 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

राष्ट्रीय छात्र सेना, गट मुख्यालय, मुंबई-ब 

अवर सचिव (अर्थसंकल्प) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

वित्त विभाग-व्यय-५, अर्थसंकल्प-८ व नियोजन विभाग-का.१४७१, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती, क्रीयुसे-३ 


—O 
roa) 


१९ 
२० 


पृष्ठ २ पैकी २ 


